आशियाई विकास बँक अर्थसहाय्य 
प्रकल्पाकरीता वर्ग करण्यात आलेले 
“सहायक मुख्य अभियंता पद प्रादेशिक 
विभाग कार्यालयास परत करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक बांधकाम विभाग, 
शासन निर्णय क्र.ईएसटी-२०२२/प्र.क्र.४/प्रशासन-१ 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक :- १४ जुलै, २०२२. 


संदर्भ : १) सार्वजनिक बांधकाम विभाग, शासन निर्णय, क्र.संकीर्ण-२०१८/प्र.क्र.०२/ 
एडीबी, दि.१९/०१/२०१९. 
२) मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, मुंबई यांचे क्र.मुआ(मु/आ-१/ 
स.मु.अ.पद/१८५३/२०२२, दि.२७ मे, २०२२ रोजीचे पत्र. 


शासन निर्णय :- 

मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, मुंबई यांच्या आस्थापनेवरील 
“सहायक मुख्य अभियंता ” संवर्गातील दोन मंजूर पदांपैकी एक पद मुख्य अभियंता कोकण 
तथा प्रकल्प संचालक (बा.स.प्र), सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, कोकण अंतर्गत 
असलेल्या आशियाई विकास बँक अर्थसहाय्य प्रकल्पाकरीता सार्वजनिक बांधकाम विभाग, 
शासन निर्णय, दि.१९/०१/२०१९ अन्वये वर्ग करण्यात आले होते. आशियाई विकास बँक 
अर्थसहाय्य प्रकल्पाचे काम पूर्ण झाल्याने * सहायक मुख्य अभियंता ” हे पद मुख्य अभियंता, 
सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, मुंबई यांच्याकडे वर्ग करण्यास या शासन निर्णयान्वये 
मान्यता देण्यात येत आहे. 


२. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या १७७"/"/.॥॥8॥०॥/9७॥॥॥9.9०७९.॥ या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेतांक 
२०२२०७१४१२३७२१४२१८ असा आहे. हा आदेश डिजिटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून 
काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 
Vikram प. याणी 
Dhamal 


stalCode=400032, st=! a 
b1fd914a87080cb687 1 2dbSefd17f65e69284fe1d3274 
b6a25, 

seri imber=10d36944a4b86eab5 1 6b1b70183709c5fb570cfdf5a52 
755adfef5 1ed380b836, cn=Vikram Nivrutti Dhamal 

D 22.07.14 12:39:55 +05'30' 


(वि.नि.ढमाळ) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रति :- 
१) मुख्य अभियंता कोकण तथा प्रकल्प संचालक (TAH), सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक 
विभाग, बांधकाम भवन, फोर्ट, मुंबई. 


शासन निर्णय क्रमांकः ईएसटी-२०२२/प्र.क्र.४/प्रशासन-१ 


२) मुख्य अभियंता,सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, बांधकाम भवन, फोर्ट, मुंबई. 
प्रत :- 


१) महालेखापाल-१ (लेखापरीक्षा) / (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 

२) महालेखापाल -२ (लेखापरीक्षा) / (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर. 

३) अपर मुख्य सचिव (सा.बां) / सचिव (रस्ते) / सचिव (बांधकामे), सार्वजनिक बांधकाम 
विभाग यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई. 

४) लेखा व अधिदान अधिकारी, वांद्रे कुर्ला संकुल, वांद्रे (पूर्व), मुंबई. 

५) सर्व सह सचिव / उप सचिव, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

६) कार्यासन अधिकारी, सेवा-१/अर्थसंकल्प-३, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, 
मुंबई. 

७) कार्यासन प्रशासन- 9 (निवडनस्ती) 


पृष्ठ २ पैकी २ 


